शासन शुध्दीपत्रक 


जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन (केंद्र 
हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) या योजनेचे 
राज्य योजनेमध्ये रुपांतर करुन १००% राज्य 
योजना म्हणून राबविणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-४३/योजना-५ 
बांधकाम भवन,तळमजला 
२५, मर्झबान पथ, फोर्ट,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २५ जुले, २०२४ 


वाचा :- 

१) सम, क्रमांकचा दि.०१ एप्रिळ,२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 
शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधीन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा- प्रशासन (केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०%) या 
योजनेचे राज्य योजनेमध्ये रुपांतर करुन १००% राज्य योजना म्हणून राबविणेबाबत दि.०१.०४.२०२२ 
रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असुन सदर झासन निर्णयातील परि. क्र. २ मधील अ.क्र. 
६ येथे पदनाम विस्तार अधिकारी असे नमुद करण्यात आले आहे. याऐवजी सदर पदनाम “विस्तार 
अधिकारी (सांख्यिकी)” असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७२५१६५९३५६१२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subhash Baban 


Ingal 
S U b h d S h Bh eictubhod: Baban Ingale, o=Rural 


Development Department, ou, 


B a b d Nn | nN g a | e ee rene 


Date: 2024.07.25 17:22:07 +05'30' 
सुभाष इंगळे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 
२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र-४३/योजना-५ 


३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) व (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर. 

४. मु.का.अ, जिल्हा परिषद तथा अध्यक्ष, कार्यकारी समिती, जि.ग्रा.वि.यं.(सर्वी. 

५. उप आयुक्त, (विकास) विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

६. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सवी. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

८. मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

९. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वरिष्ठ लेखाधिकारी, शासनस्तर अंतर्गत लेखा परिक्षण पथक, बांधकाम भवन, मुंबई- 
११. निवडनस्ती (कार्यासन योजना-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


